सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (वेतनस्तर एस-१८: ४९१००-१५५८००/- 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ 
पर्यंतची तात्पुरती जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र.३३२/व्यशि-१ 
मादाम काम रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि. २१/०६/२०२१ 
(२) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: सेज्येसू- 
२०२३/ प्र.क्र. ३३२/व्यशि-१, दि. २५/०७/२०२३ 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जेष्ठतासूची/गट-अ (क) (अता)/२०२३/१५, 
दि. १०/११/२०२३ 


परिपत्रक : 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील 
सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, (वेतनस्तर एस-१८: ४९१००- 
१५५८००/-) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची संदर्भ 
क्र. (2) येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गात 
दि. ०१/०१/२०२२ ते दि. ३१/१२/२०२२ या कालावधीत नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहीत 
मार्गाने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र. २८३६०/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.३१२१/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील Rad पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ निर्णयाच्या अधिन 
राहून भरण्यात यावीत, अशा सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन “सहायक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र.३३२/व्यशि-१ 


संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 
मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा” या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली 
आहे. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर “सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) 
(राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ” यांच्या सदर ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते 

४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना विनंती 
करण्यात येते की, त्यांनी हे परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन 
प्राप्त करुन घेऊन, “सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण da” या 
संवर्गातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची 
स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेख्यावर ठेवावी. 

५. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील “सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) 
(राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा” या संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीच्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूची संदर्भातील काही वास्तविक चुका, त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास त्याबाबत संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी निवेदन या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या कालावधीत संचालक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सादर करावे. संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती 
संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेख्यावरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदन यशाशीघ्र शासनास 
पाठवावीत. 

&. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३११२०१७३०१२०९०३ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
P RA D E E P DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 
AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, postalCod 
t=Mah: 
AH EB RA 2.5.4.20=be78a656a063523ecdbacSe75 1 30d8b7a4674a77a269 1e4bf215 
8239288369, 
\ym=323361D01E3FB518718EE3AAAESSDB3EC668FBEB, 
rialNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A8SDC3D52848FB6 
S H IVTA R E CE23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2023.11.20 17:29:44 +05'30 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 
२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय. 

३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय (संचालकांमार्फत). 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र.३३२/व्यशि-१ 


१ संवर्गाचे नाव :- सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) 


२) वेतनश्रेणी :- एस-१८: ४९१००-१५५८००/- 


शासन परिपत्रक, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, क्र. सेज्येसू २०२३/प्र.क्र.३३२/व्यशि-१, दि. २०/११/२०२३ सोबतचे प्रपत्र "अ" 


(राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 


३) दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि. 09/09/2022 ते दि. ३१/१२/२०२२ या कालावधीत नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची यादी) 


नियम ३ (२) (बो) शासकीय अधिकाऱ्याचे संबंधित जन्म प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ ज्येष्ठतेचा सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
नुसार ज्येष्ठता नांव पदावरील दिनांक नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
क्रमांक नियुक्ती मार्ग प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 
८. ४-२ कर --* ? 2 ह 4 § 9 टॅ ९ | 90 
q श्री. संतोष नारायण बागुरे पदोन्नती १५/०५/१९६५ भ.ज. (बो २६/०९/२०२२ २६/०९/२०२२ ३१/०५/२०२३ एच.एस.सी. सेवानिवृत्त 
२ श्री. दीपक मोतीराम पदोन्नती ०५/०१/१९६६ भ.ज. (बो ०६/१०/२०२२ ०६/१०/२०२२ ३१/०१/२०२४ बी. ए. 
उज्जेनकर 
3 श्री. श्रावणकुमार महादेव पदोन्नती ०५/०९/१९६४ अ.ज. २६/०९/२०२२ २६/०९/२०२२ | ३०/०९/२०२२ बी. ए. सेवानिवृत्त 
हैनाळकर 
४ श्रीमती निर्मला श्रावण पदोन्नती २८/०६/१९६८ अ.जा. ३०/०९/२०२२ ३०/०९/२०२२ ३०/०६/२०२६ बी.एस.सी. 
पिळावन बी.एड. 
(श्रीमती निर्मला प्रकाशा मेंढे) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


